इचलकरंजी येथील इंदिरा गांधी सामान्य 
रुग्णालयामधील ४२ अधिकारी /कर्मचारी 
यांना सार्वजनिक आरोग्य विभागात सामावून 
घेतल्यानंतरच्या निवृत्तीवेतनाबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः समावेश-२०२०/प्र.क्र.३३/आरोग्य-४ 
गो.ते.रुग्णालय आवार, दहावा मजला, संकुल इमारत 
मंत्रालय, मुंबई ४००००१. 
दिनांक : २४ जुले, २०२३ 


वाचा :- 
१) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय समक्रमांक, दि. २७/१२/२०२१. 
२) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय समक्रमांक, दि. १०/०८/२०२२. 


प्रस्तावना :- 

इचलकरंजी नगरपरिषदेचे इंदिरा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल शासनाच्या सार्वजनिक 
आरोग्य विभागाकडे हस्तांतरीत करण्यात आले आहे. इचलकरंजी नगरपरिषदेच्या इंदिरा गांधी 
मेमोरिअल हॉस्पिटल मधील ४२ अधिकारी/कर्मचारी यांना सार्वजनिक आरोग्य विभागात सामावून 
घेण्याबाबतचा शासन निर्णय दि. २७/१२/२०२१ रोजी निर्गमित करण्यात आला आहे. उपरोक्‍त ४२ 
अधिकारी/कर्मचारी यांच्यापैकी ४० अधिकारी /कर्मचारी यांना दि. ०१/०५/२०१९ पासून व उर्वरित २ 
कर्मचाऱ्यांना दि. ०२/०५/२०१९ पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने शासन सेवेत प्रविष्ट करण्यास मान्यता 
देण्यात आली आहे. 


२. समावेशन केलेल्या उपरोक्त ४२ अधिकारी/कर्मचारीवृंदाना समोवडशनाच्या दिनांकापासून 
उपरोक्त दिनांक १०/०८/२०२२ च्या शासन निर्णयान्वये “परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना 
/राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना” लागू करण्याबाबत शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आलेला आहे. 


या संदर्भात लोकप्रतिनिधींनी या अधिकारी/ कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्हान योजना लागू 
करण्याबाबत शासनास विनंती केली होती. त्यानुषंगाने सदर बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


इचलकरंजी नगरपरिषदेचे इंदिरा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल मधील ४२ अधिकारी / 
कर्मचारी यांना समक्रमांकाच्या दि. १०/०८/२०२२ रोजीच्या आदेझान्वये शासन सेवेत समावेड्ञानाच्या 
दिनांकापासून “परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना /राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना” लागू 
करण्याबाबतचा उपरोक्त दिनांक १०/०८/२०२२ चा शासन निर्णय अधिक्रमित करुन पुढीलप्रमाणे 
शासन निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः समावेश -२०२०/प्र.क्र.३३/आरोग्य-४ 


झासन निर्णय :- 


इचलकरंजी येथील इंदिरा गांधी सामान्य रुग्णालयामधील ४२ अधिकारी / कर्मचारी यांना 
“महाराष्ट्र नागरी सेवा (सेवानिवृत्ती विषयक) अधिनियम, १९८१” नुसार त्यांची यापूर्वीची सेवा 
विचारात घेऊन “जुनी पेन्हान योजना” लागू राहील. 


२. समावेशित अधिकारी/ कर्मचाऱ्यांना त्यांचा यापूर्वीचा सेवा कालावधी हा शासनाच्या प्रचलित 
नियमानुसार रजा, आश्वासित प्रगती योजना व अन्य लाभाकरीता अनुज्ञेय राहील. 


समावेशित अधिकारी/ कर्मचाऱ्यांना दिनांक ०१/०५/२०१९ पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने 
शासनाच्या प्रचलित नियमानुसार वेतन व भत्ते अनुज्ञेय राहतील. 


3. सदर are निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०७१३१८२०५४४५१७ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by ASHOK MAROTI ATRAM 
AS H O K DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 

ou=PUBLIC HEALTH DEPARTMENT, 

2.5.4.20=e212845163abd708717bb4bef92b688 


MAROTI cere ae 
ATRAM 111 
(अशोक आत्राम) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
१. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव. 
२. मा.मंत्री, सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण यांचे खाजगी सचिव. 
जिल्हा शल्यचिकित्सक, जिल्हा रुग्णालय, कोल्हापूर. 
४. प्रधान सचिव, नगरविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
५. वैद्यकीय अधिक्षक, इंदिरा गांधी सामान्य रुग्णालय, इचलकरंजी. 
६. महालेखापाल, (लेखा परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र- १/ २, मुंबई/ नागपूर. 
७. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
संचालक (१), आरोग्य सेवा,आरोग्य सेवा आयुक्तालय, आरोग्य भवन, मुंबई. 
९. संचालक (२), आरोग्य सेवा, पुणे. 
१०. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (रुग्णालये) राज्यस्तर, मुंबई. 
११. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, कोल्हापूर मंडळ, कोल्हापूर. 
१२. आयुक्त, इचलकरंजी महानगरपालिका. 
१३. निवडनस्ती (आरोग्य-४). 


